महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१. 


विषय :- मिहान प्रकल्पाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीस 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


वाचा :- १. शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीयुडी- 
१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ,दि. २८.१०.२०२०. 

२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मविविकं/निधी वितरण/२४६१, दि.२९.१२.२०२०. 

३. शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीयुडी- 
१६२०/प्र.क्र.५३३/२८-अ,दि. २२.०२.२०२१. 

४. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मविविकं/निधी वितरण/२४६१, दि.१२.०३.२०२१. 

५. वित्त विभागाचे दि.१५.०३.२०२१ रोजीचे परिपत्रक. 


शासन ज्ञापन :- 
GANT ३०५३ ०१७३ खाली 34- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अंतर्गत उपलब्ध 
तरतुदीतून मिहान प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसन व १२% सानुग्रह अनुदान व भारतीय 
वायुदलाच्या मौजा जौयताळा येथील पोच रस्ता बांधकामासाठी तसेच दिवाणी न्यायालयातील कलम 
१८ व २८ खालील दाव्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. आतापर्यंत रु.५४.२५ कोटी इतका 
निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.सन २०२०-२१ या 
वर्षासाठी लेखाशीर्ष ३०५३-०१७३ खाली रु.७७.५० कोटी इतके सुधारित अंदाज मंजूर करण्यात 
आले आहे. 
२. आता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१७३ खाली मिहान प्रकल्पातील 
भूसंपाद, पुनर्वसन व १२% सानुग्रह अनुदान तसेच दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ व २८ खालील 
दाव्यांसाठी रु.२३.२५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने त्याच्या दि.१५.०३.२०२१ 
च्या परिपत्रकान्वये सन २०२०-२१ चा सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत ३५-भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरिता अनुदान या उद्दिष्टासाठी १०० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिलेली 
आहे. या अनुषंगाने मिहान प्रकल्पासाठी रु.२३.२५ कोटी निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव-- मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमान चालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०३) मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१७३) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 


अ. बाब सन २०२०-२१ | सन २०२०- | सन २०२०-२१ | आता वितरीत 
क्र ची मूळ | २१ ची मंजूर | मध्ये वितरीत | करावयाची 
अर्थसंकल्पिय | सुधारित करण्यात रक्‍कम 
तरतूद अंदाज आलेली रक्कम 
१. | भूसंपादन रु. १५५.०० | रु. ७७.५० | रु.६.००कोटी | रु. ८.७३ कोटी 
२. | मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कोटी कोटी Pall रु.०.६० कोटी 
१२.५% सानुग्रह रु.२.०० कोटी |॥।-_ | 
३. | दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान रु. ३७.०० कोटी | रु.१०.०० कोटी 
भरपाई बाबतचे कलम १८ खालील 
दाखल दावे 
दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ नुसार रु.९.२५ कोटी | रु.३.९२ कोटी 
वाढीव नुकसान भरपाई मिळण्याच्या 
अनुषंगाने कलम २८ करिता दाखल दावे 
एकूण रु. १५५.०० रु. ७७.५० _। रु.५४.२५ कोटी | रु. २३.२५ कोटी 
कोटी 4 
(एकूण अक्षरी रक्‍कम रुपये तेवीस कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) 
३. मिहान प्रकल्पासाठी आता वितरीत करण्यात येणाऱ्या २३.२५ कोटी या रकमेचे वितरण 
पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
अ.क्र 11 आता वितरीत करावयाची रक्‍कम 
el भूसंपादन रु. ८.७३ कोटी 
२. | प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रु. ०.६० कोटी 
३. | दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान भरपाई बाबतचे रु. १०.०० कोटी 
कलम १८ खालील दाखल दावे 
गि दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ नुसार वाढीव नुकसान रु. ३.९२ कोटी 
भरपाई मिळण्याच्या अनुषंगाने कलम २८ करीता दाखल दावे 
एकूण रु. २३.२५ कोटी 
४. उपरोक्त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमान चालन, 02 विमानतळ, १९० सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०३) मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१७३) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, 


विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, 


विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 


५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेळ याची खबरदारी महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. याबाबतची जबाबदारी नियंत्रण अधिका-याची असेल. तसेच, खर्च 
करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०३१९१६१०२४१००७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Mahesh Kisan 
Wavhal 


(महेश वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


